आर्थिक वर्ष २०२१-२२ करिता राष्ट्रीय 
उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प 
संचालनालय (रुसा), मुंबई यांना निधी 
वितरीत व आहरित करण्यास मंजूरी 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: रुसायो-२०२१/प्र.क्र.१९५/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून,२०२१ 
२) राज्य प्रकल्प सहसंचालक (प्र), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प 
संचालनालय (रुसा), मुंबई यांचे पत्र क्र.राप्रस/रुसा/२०२१-२२/३१९, दि. १४ सप्टेंबर,२०२१ 


ज्ञापन :- 

राज्य प्रकल्प सहसंचालक (प्र, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय 
(रुसा), मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. २ येथील दि. १४ सप्टेंबर,२०२१ च्या पत्रास अनुसरुन, राज्य प्रकल्प 
संचालनालयासाठी होणाऱ्या कार्यक्रम खर्चासाठी आर्थिक वर्ष २०२१ -२२ मध्ये “मागणी क्र. डब्ल्यू - २ - 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण-०३, विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण -१०३, शासकीय महाविद्यालये व संस्था, 
०७ - राष्ट्रीय उच्वत्तर शिक्षा अभियान (०७) (०२) राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय 
संस्थांना सहायक अनुदान (४० टक्के राज्य हिस्सा) (२२०२ आय २७२)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
रु.२००.०० लक्ष तरतूदीपैकी खाली उद्दिष्टनिहाय दर्शविल्यानुसार रु.८४,६८,७५०/- (रुपये चौर्‍्याएऐंशी 
लक्ष अडुसष्ठ हजार सातशो पन्नास फक्त) इतकी तरतूद वितरीत व आंहरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


अ. उद्दिष्ट आर्थिक वर्ष २०२१- | अर्थसंकल्पीय सद्यःस्थितीत 
क्र. २२ करिता मंजूर | अंदाज, वितरण व | आर्थिक वर्ष २०२१- 
तरतूद संनियंत्रण २२ करिता आंहरित 

(रुपये) प्रणालीद्वारे (बीम्स) व संवितरीत 
वितरीत करण्यात | करावयाची तरतूद 

आलेल्या अनुदानाची (रुपये) 
टक्केवारी 

।१_ | 0६- दूरध्वनी, वीज व पाणी झुल्क १,४०,०००/- ४०% ५६,०००/- 
२ | 99- देशांतर्गत प्रवास खर्च ८,१९,०००/- २५% २,०४,७५०/- 
३ ।१३-कार्यालयीन खर्च ४०,००,०००/- ४०% १६,००,०००/- 
8 १४ -भाडेपट्टी व कर ४०,००,०००/- ४०% १६,००,०००/- 
५ | १७- संगणक खर्च १,३२,०००/- २५% ३३,०००/- 
६ | २०- इतर प्रशासकीय खर्च १६,००,०००/- २५% ४,००,०००/- 
७ | ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ९०,००,०००/- ५०% ४५,००,०००/- 
८ | ५०- इतर खर्च ३,००,०००/- २५% ७५,०००/- 
एकूण १,९९,९१,००० oe ८४,६८,७५०/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः रुसायो-२०२१/प्र.क्र.१९५/विशि-३ 


२. हे ज्ञापन, वित्त विभागाच्या निर्णय क्रमांक: अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४ जून, २०२१ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


३. सद्य:स्थितीत राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प 
संचालक, रुसा यांना व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प सहसंचालक, रुसा यांना 
घोषित करण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी व आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी करावी. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२९१२०८३०५६०८ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


gitally signed by Pravinkumar Gulabrao P: 
ल 


Pravinkumar 


Ea 


ICode=400032 


8c9317bea2458ec1f92 


0 Maharashtra, ou=Higher and 


१. 
261729f06eda4a56aba947eceb6140d7406426b2f0 


INumber=8f18625adb482a7ee25 12cea93ce69738895a99 
1 a fa (0 a Wa r 89e41€85c05a3de8476488F, ku 1 


(प्रविणकुमार पवार) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य प्रकल्प संचालनालय (रुस), मुंबई 
. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
. नियोजन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कार्यासन अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. निवड नस्ती (विशि-३). 


०८ 4N AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


